महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ब (तां) या 
संवर्गातील सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार 
(तां) या पदावर सरळसेवेने नियुक्तीमधील 
पदस्थापनेत सुधारणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: व्यशिअ-२०१५/प्र.क्र.४३८/१५/व्यशि-१, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 


विस्तार भवन, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक: 93 एप्रिळ, २०१८. 


संदर्भ :- १ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे गोपनीय पत्र क्र.१५(२(१८३)/७१०/सात-अ, 
दिनांक १६.१२.२०१६. 
२) शासनाचा समक्रमांकित दि. २१.११.२०१७ रोजीचा आदेश. 

आदेशा 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळलनालयांतर्गत महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट - ब (तांत्रिक) या 


संवर्गातील सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी Csr Gi.) या पदांवर वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००/- ग्रेड पे 
रु.४८००/- मध्ये खाली नमूद केलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत श्री.तुषार चित्रघ्न लोखंडे 
या उमेदवाराची ते ज्या दिनांकापासून पदाचा कार्यभार स्विकारतील त्या दिनांकापासून २ वर्षाच्या 


परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नामनिर्देशनाद्वारे संदर्भाधिन क्र. २ च्या शासन आदेशान्वये सहाय्यक 
प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सुचना केंद्र, द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
गोंदिया, जि.गोंदिया या पदावर तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तथापि, सदर पद Raq 


नसल्यामूळे त्यांच्या पदस्थापनेत आता रकाना क्र. ५ मधील पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:- 


अ.। उमेदवाराचे नाव वर्गवारी | शिफारस | नामनिर्देशनाद्वारे करावयाचे नेमणुकीचा विभाग व 
क्र. ठिकाण 

La 2 3 [te | 4 

| श्री. तुषार चित्रघ्न Sen PH (नागपूर विभाग) 


लोखंडे 


सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, मुलभूत 
प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सुचना केंद्र, द्वारा 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, भंडारा , 
जि.भंडारा (रिक्‍त जागी) 


शासन निर्णय क्रमांकः व्यशिअ-२०१५/प्र.क्र.४३८/१५/व्यशि-१, 


२. श्री. लोखंडे यांना संदर्भाधिन क्र. २ येथील दि. २१.११.२०१७ च्या शासन आदेशातील नमूद सर्व 
अटी व शर्ती लागू राहतील. 
3. सदर Aa महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 


करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र.: २०१८०४१३१७००४८४००३ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


७ Digitally signed by Dr.Manish Sheshrao Milke 
D [| M a Nn | ५ h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Skill 
e Development And Entrepreneurship Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


हि 2.5.4.20=1 16b8d4fe32ec9c9f769881 0f585f3247df1698177 
h e S h fa (0 | e 7aa4a590ca4347b30d6d0c, cn=Dr.Manish Sheshrao Milke 


Date: 2018.04.13 17:02:25 +05'30' 


(डॉ.मनिष शो.मिलके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म.रा., मुंबई-१. 
. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, ५२, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षि 


कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई-४०० ०२१. 


३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 


. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
. संबंधित सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचालकांमार्फत). 


६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (संचालकांमार्फत). 
७. संबंधित उपकोषागार अधिकारी, (संचालकांमार्फत). 


प्रत- 


. श्री.तुषार चित्रघ्न लोखंडे, द्वारा, श्री.एन.एस.मेंडूलकर, सिव्हिल लाईन्स, रामनगर, डॉ.मुठाळ चे 


बाजुला, चंद्रपूर-४४२ ४०१. 


, निवड नस्ती (व्यशि-१). 


. मा.मंत्री, oles विकास व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव. 


. मा.राज्यमंत्री, कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव. 


3. मा.सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


